परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन आदेश क्र. सांकासं ११२० (११/प्र. क्र. १०१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा - १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) शासन आदेशा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. सांकासं १११७ (११)/ 
प्र.क्र.८७/सां.का.४, दिनांक ५ जुले, २०१७. 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकास/६१०/२०२०, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी,२०२०. 
४ या कार्यासनाचे पत्र क्र. संकीर्ण १११९ (११)/प्र.क्र.२२१/सां.का.४, 
दिनांक १७ जुले, २०२०. 
५) शासन शुध्दीपत्रक क्र. सांकासं १११७ (११)/ /प्र.क्र.९३/सां.का.४, 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२०. 


शासन आदेठा 


विभागाच्या उपर्निदिष्ट क्र. २ अन्वये श्री. संदिप भिमराव ais, कार्यक्रम अधिकारी, 
गट-ब या पदावर दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने श्री. संदिप भिमराव aie यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव उपर्निदिष्ट क्र. ४ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यासंदर्भातील उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्री. संदिप भिमराव 
as, कार्यक्रम अधिकारी यांचे प्रकरणी होत आहे. तथापि, श्री. ats यांनी या परिविक्षाधीन 
कालावधीत ४४ दिवस अजित रजा, १६ दिवस परावर्तीत रजा अज्ञी एकूण go दिवस रजा 
उपभोगल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी Bates तक्त्यात स्तंभ ५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) 
समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ ६ मध्ये 
नमूद करण्यात येत आहे. 


परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन सेवा 
अधिका-याचे नाव व कार्यरत रुजू दिनांक कालावधीत कालावधी  । नियमितपणे पुढे 
रुजू दिनांक र्जा चालू ठेवण्याचा 
कार्यालय घेतलेल्या समाप्तीचा | चालू ठेवण्याचा 
दिनांक दिनांक 
२ ३ a -- | ५ & 
श्री. संदिप भिमराव ars, कार्यक्रम । ४ ऑगस्ट, २०१७ | Go दिवस | ०२ ऑक्टोबर, | ०३ ऑक्टोबर, 
अधिकारी, सांस्कृतिक कार्य (अजित रजा - | २०१९ A) २०१९ (4.4) 
संचालनालय, मुंबई ४४ दिवस) 
(परावर्तीत रजा - 
१६ दिवस) 


शासन आदेशा क्रमांकः सांकासं ११२० (99)/H. क्र. १०१/सां.का.४ 


= संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांनी श्री. संदिप भिमराव ats, 
कार्यक्रम अधिकारी यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही तातडीने 
करावी. 


S सदर झासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ 
प्र.क्र.3०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतूदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्र. परिवि/२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग 
प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥१0/990॥.90.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०२१५३०१०५१२३ असा 
आहे. हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
‘0=Government Of Maharashtra, ou=Tourism And Cultural Affairs Dept, 


400032, st=M 


क postal laharashtra, 
Vi | a S Ra m fa 0 गृ h 0 rat A. c4d20348a52de465c7¢34a6 1591 bbe69b747ae1 1457103a0cfb9a57fcéce 
6 
serialNumbet 


13¢92b399cc893 1 Obf1378c184d97a4b7b9b9Be926ea8e7 1dd7bc9c 


(विलास रा. थोरात ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. सचिव (सांस्कृतिक कार्य) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहाय्यक 

२. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, 
एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.श्री. संदिप भिमराव ais, कार्यक्रम अधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने 
सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम. जी. रोड, मुंबई Yoo ०३२ 

११.निवड नस्ती, सां.का. ४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


